उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालये / 
उपजिल्हा / जिल्हा रुग्णालय/ सामान्य 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील ९९ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः अपदे - २०२४/प्र.क्र.१०२/ आरोग्य-३अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २२ मार्च,२०२४ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ 
२) उपसंचालक (मौखिक आरोग्य), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/रामौआ/ठाणे 
मंडळ/अस्थायी पदे दंत विभाग/५२६-५२८/२०२४, दिनांक ०१.०३.२०२४ 


शासन निर्णय- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ४१ 


आरोग्य संस्थांमधील "परिशिष्ट-अ" मधीळ नमूद एकूण ९९ पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 


दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खाळीळ लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२३-२०२४ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य HBR “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य , ०१०- किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना, ०१० एक प्राथमिक आरोग्य 


केंद्राचा TRAM रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०३७१)” 


२ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.१०२/आरोग्य-३अ 


आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व 


दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


३ | मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” 

४ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 


आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


(२२१० ०१४६) 


4 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ - 


सार्वजनिक आरोग्य , ००१ - संचालन व प्रश्ञासन,(०१) (०९)-महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


४. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. २१.०२.२०२४ 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


uy, 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२१.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये दरम्यानच्या काळात 


सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकिय विभागांनी 


दक्षता घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. त्याअनुषंगाने सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय 


सचित समितीची मान्यता घेण्याकरीता आयुक्तालय कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व 


त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 


पृष्ठ६पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.१०२/आरोग्य-३अ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२२१११४२५२७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ARVIND BHIMRAO MORE 
A RV | N D ) DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c92 
B H | M RAO 94f93396f53d7f87cd4d69fecf5cf7005f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9246B8CCD2E2CB10707678D 
45EA1AD26CC1E4D7BFF7BD2AA1F253A716 
M O R F B8C448B, cn=ARVIND BHIMRAO MORE 
Date: 2024.03.22 14:16:05 +05'30" 
अवर — सचिव — महाराष्ट्र शासन 
अवर » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. उपसंचाळक(मौखिक आरोग्य), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे/अलिबाग-रायगड/पाळलघर 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/अलिबाग-रायगड/पाळघर 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांचेमार्फत). 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ६पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.१०२/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२४/प्र.क्र.१०२/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - २२ मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


: अधिपरि | दंत शल्य 
चिकिस्तक 


जिल्हा /सामान्य रुग्णालय 
| 
मिरा-भाईंदर 


रायगड-अळलीबाग 


पालघर 


उल्हासनगर-३ 


मालवणी -माळाड 


उपजिल्हा रुग्णालय 
५०/१०० खाटा 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.१०२/आरोग्य-३अ 


रुग्णालयाचे नाव 


a 
ग्रामीण रुग्णालये 


रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


दंत शल्य 
चिकिस्तक 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.१०२/आरोग्य-३अ 


रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


र र अधिपरि | दंत शल्य 
चिकिस्तक 


पालघर 


बोईसर जि.पालघर 


वाणगांव जि. पालघर 
विक्रमगड जि. पालघर 


विरार जि. पालघर 
वाडा जि. पालघर 
मोखाडा जि. पालघर 


ee ५. १. त... 
fe aE ees 


तलासरी जि. पालघर 


पृष्ठ६पैकी६ 


